जिल्हा व सत्र न्यायालय,जळगांव यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/११५/प्र.क्र.५१/कार्यासन ११. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०१९ 


पहा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०३१८/४९७/प्र.क्र.७०/कार्यासन ११,दि.२९/०९/२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.२१/०२/२०१९. 
४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०२१७/१४२/प्र.क्र.9२/कार्या.११, दि.२३/५/२०१८. 
५. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/४१०/२०१९, दि.१८/०१/२०१९. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांच्या आस्थापनेवरील १४७ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांनी दि. १८/०१/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील Te नमूद केलेली १५५ अस्थायी पदे दि. ०१/०३/२०१९ ते दि. 
३०/०९/२०१९ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
८. अधिक्षक ०२ 
२ सहाय्यक अधिक्षक ०९ 
३ दुभाषी Po q 
४ वरिष्ठ लिपिक २० 
षु कनिष्ठ लिपिक ६० 
६ लघुलेखक (उ.श्रे.) ०२ 
9 लघुलेखक (नि.श्रे.) ०७ 
८ मुख्य बेलिफ ०२ 
९ बेळीफ १७ 
[१०७ | ० वाहन चालक Po q 
वि, | १ झेरॉक्स चालक Po q 
१२ नाईक ०३ 
१३ शिपाई १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/११५/प्र.क्र.५१/कार्यासन ११. 


१४ पहारेकरी Pt q 
१५ सफाईंगार 10१ १ 
१६ अंशकालीक सफाईगार ०५ 
१७ अंडशकालीक पहारेकरी 10१ | १ 
१८ अंशकालीक उदकी ०३ 
१९ रखवालदार (कंत्राटी पध्दतीने) Po q 
20 सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) Po q 

एकूण अस्थायी पदे १५५ 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये,(०२)जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीशा,(००)(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (२०१४ ०१७२ ॥(दत्तमत)(अनिवार्य), ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8, सदर शासन निर्णय, fea विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३११११४२११०८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने क 
Santosh 9१॥0वे( 0000000000 


5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbed. 3012150९06 
096e4e407797, 


serialNumb¢ -Ocb1b0de02001 5cf6d1f80057927 1f4816460b1802c2ae2 
avagire yf iy कन न A 


Date: 2019.03.11 11:46:19 +05'30' 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, जळगांव. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

६. विधि व न्याय विभाग,कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKEKKKEKKEKKERKRKKRERKEKKE 


पृष्ठ २ पैकी 2 


